राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ करिता निधी 
वितरीत करण्याबाबत.. (४४०६-००५३) 
महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२२/प्र.क्र.२१३/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 

१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि. ४.०४.२०२२. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
दिनांक ४.०७.२०२२, दिनांक २.१२.२०२२ व दिनांक १५.१२.२०२२. 

३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र दिनांक 
१७.०१.२०२३, दिनांक १७.०१.२०२३, दिनांक ३१.०१.२०२३, दिनांक ८.०२.२०२३, दिनांक 
१४.०२.२०२३, दिनांक २०.०२.२०२३, दिनांक २२.०२.२०२३, दिनांक २.०३.२०२३ व दिनांक 
१०.०३.२०२३. 

४. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १३.०१.२०२३, दिनांक १.०२.२०२३, 
दिनांक १०.०२.२०२३, दिनांक २२.०२.२०२३ व दिनांक १.०३.२०२३. 

५. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३. 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र.कक्ष-१/पी/समर्पित 
अहवाल/८९३/२०२२-२३, दिनांक २१.०३.२०२३. 

७. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.एस-१०/२०२३/प्र.क्र.७४/फ-३, दिनांक ३१.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

"राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सीमांकन" (४४०६ ००५३) या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ 
साठी एकूण रु. ८१००.०० लक्ष (०२- मजूरी रु. १२९९.०० लक्ष, २७ - लहान बांधकामे रु. २५९०.७० लक्ष व 
५३- मोठी बांधकाम रु. २११५.४० लक्ष) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला होता. सदर योजनेच्या 
सुधारीत अंदाजानुसार (Revise Estimate) एकूण रु. ६००५.१० लक्ष निधी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला 
आहे. 
२. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, गडचिरोली, पुणे, कोल्हापूर, धुळे, नाशिक, ठाणे, 
धुळे, कांदळवन कक्ष, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) मुंबई, यवतमाळ व पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर 
वनवृत्तासाठी आवश्‍यक एकूण ७२००.९५ लक्ष निधी वितरीत करण्याबाबचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र. २ व ३ च्या पत्रान्वये शासनास 
सादर केला आहे. 

मागणी केलेल्या निधीपैकी वित्त विभागाचे परिपत्रके व बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध निधीच्या 

अधीन एकूण रक्‍कम रु. ५३४१.६५ लक्ष (०२- मजूरी रु. १३०८.०११ लक्ष, २७- लहान बांधकामे रु. २२२०.५०९ 
लक्ष व ५३ - मोठी बांधकाम रु. १८१३.१३२ लक्ष) निधी या विभागाच्या संदर्भ क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२२/प्र.क्र.२१३/फ-३ 


वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, शासन निर्णय दिनांक १.०३.२०२३ अन्वये उप वनसंरक्षक, ठाणे 
कार्यालयाला वितरीत केळेला रक्‍कम रु. ४२४.५६ लक्ष निधी wat कालावधीत खर्ची पडू शकणार 
नसल्याच्या कारणाने' शासन खाती समर्पित केला असल्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र. ४ अन्वये शासनास कळविले आहे. 

३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक १६.०३.२०२३ अन्वये "राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व 
सीमांकन" (४४०६ ००५३) या लेखाशिर्षाअंतर्गत ०२- मजूरी या उद्दिष्टांसाठी अर्थसंकल्पित निधीची १०० टक्के 
तरतूद उपलब्ध असून प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत इतर २७ - लहान बांधकामे व ५३- 
मोठी बांधकाम VARIA सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत शिल्लक १०० % निधी वितरीत करण्यास नियोजन 
व वित्त विभागाने अनौ.सं.क्र.१५४/२०२३/व्यय-१०, दिनांक २८.०३.२०२३ अन्वये मान्यता दर्शविली आहे. 

४. यास्तव प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सुधारित अंदाजाच्या मर्यादेत आता उर्वरित रक्‍कम रु. ६६३.४५ लक्ष 
तसेच समर्पित करण्यात आलेली रक्कम रु. ४२४.५६ लक्ष HM एकूण रक्‍कम रु.१०८८.००८ लक्ष इतका निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२२-२३ करिता "राखीव वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन" (४४०६ ००५३) या योजनेअंतर्गत 
सुधारित अंदाजपत्रकाच्या मर्यादेत उपलब्ध एकूण रु.१०८८.००८ लक्ष (०२- मजूरी रु. १०१.१४९ लक्ष, २७ - 
लहान बांधकामे रु. ५३४.२०१ लक्ष व ५३-मोठी बांधकाम रु. ४५२.६५८ लक्ष) इतका निधी पुढील 
तपशिलानुसार तसेच अटींच्या अधीन राहून खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र वनवृत्त कामाचा तपशिल वितरित रक्‍कम 
(लक्ष) 
he नागपूर वर्ग-१ चे ४२१ व वर्ग -२ चे ५५८ या प्रमाणे एकूण ९७९ बांऊड्री पिलर्सतयार ६५.६४ 
करणे. 
२ कोल्हापूर वनहद्दीवर वर्ग१व २ चे पिलर्स बसवणे. १२५.०२ 
३ नाशिक वनहद्दीवर पिल्स बसवणे. ३४.९५ 
8 प्रधान मुख्य  । नायगांव मयुर अथयारण्य व गौताळा औट्रमघाट वन्यजीव अभयारण्यातील |  ८१.८६६ 
वनसंरक्षक संरक्षणासाठी सर्व्हेक्षण व सिमांकन करणे व वर्ग१व २चे पिलर्स बसवणे. 
(वन्यजीव) मुंबई 
4 पुणे दौड वनपरिक्षेत्रातील वनहद्दीवर वर्ग१व२ चे पिलर्स बसवणे . ६४.५२ 
जुन्नर विभागातंर्गत वनहद्दीवर पिलर्स बसविणे. २८७.०५ 
६ धुळे सिमेट tee तयार करणे. १५.४० 
७ प्रधान मुख्य | संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत आरे व गोरेगाव व मरोळ येथील वनहद्दीवर | ४१३.५६२ 
वनसंरक्षक | संरक्षक भिंत बांधण्याबाबत आवश्‍यक रु. ८८९.०८ लक्ष निधीचा प्रस्तावाबाबत 
(वन्यजीव) मुंबई 
एकूण १०८८.००८ 


१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा. 
२) यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२२/प्र.क्र.२१३/फ-३ 


३) वित्त विभागाने दिनांक ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा यापुढेही 
लागू राहतील. 

४) सदर मान्यता ही आर्थिक वर्ष २०२२-२३ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 

५) सदर बांधकाम करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

६) खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 

७) आर्थिक वर्षा अखेर वितरीत निधी आर्णि अखर्चित निधीची पडताळणी करण्यात येवून अखर्चित निधी 
तातडीने शासनखाती जमा करण्यात यावा. 

८) निधी वितरीत करताना प्रस्तुत कामे दुबार होत नसल्याची खातरजमा करावी. 


२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक- सी-१०, ४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च राज्य 
योजनांतर्गत योजना वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन (४४०६-००५३) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
सन २०२२-२३ मध्ये मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने मासिक निधी 
विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१५४/२०२३/व्यय-१०, दिनांक २८.०३.२०२३ च्या 
मान्यतेने तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक १६.०३.२०१६ व शासन निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक १७/४/२०१५ भाग पहिला उप विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) 
अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३३१२०३६०८२३१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


APARNA 5-5: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
UPASANI 


(अपर्णा उपासनी) 
कार्यासन अधिकारी 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), पुणे/ कोल्हापूर /नागपूर/नाशिक. 

७) वनसंरक्षक (प्रा), धुळे. 

८) वनसंरक्षक तथा संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली. 
९) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२२/प्र.क्र.२१३/फ-३ 


१०) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
११) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

१२) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-६ मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

१३) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४) कार्यासन अधिकारी, ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१५) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


